भा.पो.से. अधिका-यांच्या वरिष्ठ 
समय श्रेणीत [Senior Time Scale] 
पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५२/एक/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २० नोव्हेंबर २०२३. 

शासन आदेश. 

पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद कनिष्ठ समय श्रेणीतील (Junior Time Scale] 
भा.पो.से. अधिका-यांना, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, परिपत्रक, क्र.४५०२०/११/९७- 
आयपीएस-दोन, दिनांक १५.०१.१९९९ आणि भारतीय पोलीस सेवा (वेतन) नियम, २०१६, 
यांमधील तरतुदींनुसार, स्तंभ (३) मध्ये नमूद दिनांकापासून वरिष्ठ समय श्रेणीत [Senior Time 
Scale] पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क | भापोसे अधिका-याचे नाव | वरिष्ठ समय श्रेणीतील पदोन्नतीने पदस्थापना 
पदोन्नतीचा दिनांक 
(Y) (2) (Y (8) 
तुकडी (वर्ष) : २०१७ 
fie | . श्री. एम. रमेश ०१.०१.२०२१ अपर पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
तुकडी (वर्ष) : २०१८ 
२. श्रीम. रितु ०१.०१.२०२२ अपर पोलीस अधीक्षक, सांगली 
तुकडी (वर्ष) : २०१९ 
३. श्री. नित्यानंद झा ०१.०१.२०२३ अपर पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 
४. | att. श्रेणिक दिलीप लोढा ०१.०१.२०२३ मा. राज्यपाल यांचे परिसहायक 
/फ्द sad करुन/ 
५. श्री. गौहर हसन ०१.०१.२०२३ अपर पोलीस अधीक्षक, धाराशिव 
६. | श्री. आयुष नोपाणी ०१.०१.२०२३ अपर पोलीस अधीक्षक, जालना 
७. श्री. मिरखेलकर आदित्य ०१.०१.२०२३ अपर पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रा.) 
धनंजय 
८. | श्री. पंकज कुमावत ०१.०१.२०२३ अपर पोलीस अधीक्षक, अंबाजोगाई 
९. | att. रावले कृषिकेडा प्रदीप ०१.०१.२०२३ अपर पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग 
षि श्री. निकेतन बन्सिळाल ०१.०१.२०२३ पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर. 
कदम 


QIN आदेडा HAH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५२/एक/पोल-१. 


२. त्या अनुसार, WS महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा 
व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य 
विचार करुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२०१९४४३६१३२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


SWAPNIL el 
GOPAL 80२५८2 कक 
(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत- 
१) सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
२) सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक. 
३) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
8) संबंधित भा.पो.से. अधिकारी /पोळीस यहासंचाळलक, FERTS राज्या यांच्यायार्फता. 
५) अवर सचिव, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड नस्ती, पोल-१. 
प्रत- 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


